छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव 
विकास संस्था (सारथी), पुणे या संस्थेसाठी सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात बाब क्र.३५ भांडवली 
मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान अंतर्गत रु.४५.६६ 
कोटी निधी वितरणास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सारथी २०२३/प्र.क्र.९३/का.१४२५-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :०५ जुले, २०२४ 


संदर्भ :- १. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 
दि. ०१ एप्रिळ, २०२४ 
२. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांचे 
पत्र क्र. सारथी /स्थावर विभाग/निधी वितरण आदेडा/फा.क्र.११५० 
दिनांक २४.०६.२०२४ 


शासन निर्णय :- 

व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी), पुणे यांच्या दिनांक १० एप्रिल, २०२४ च्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मला असे कळविण्याचे 
निदेश आहेत की, या कंपनीस सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता “मागणी क्र.ओ-२, २२२५ 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०३ 
मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२ आर्थिक विकास (०१) मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी 
यांचे कल्याण (०१) (०१) छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) 
(2224 F ५२१) “या लेखाशिर्षांतर्गत ३५- भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या उद्दिष्ठाखाली 
सन २०२४-२५ मध्ये रु.१३७,००,००,०००/- मंजूर अनुदानापैकी लेखानुदान रक्कमेच्या मर्यादेत 
रु.४५,६६,००,०००/- रुपये इतके अनुदान वितरीत करण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


२. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या संस्थेने 
उपरोक्त एकूण रुपये ४५.६६ कोटी (अक्षरी रुपये पंचेचाळीस कोटी सहासष्ट लक्ष फक्त) इतका 
निधी कोषागार कार्यालय यांना आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची 
कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पिय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी व सर्व अटी व 
शर्तीचे पालन करणे ही जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी म्हणून छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, 
प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे तसेच आहरण संवितरण अधिकारी म्हणून मुख्य 
लेखा व वित्त अधिकारी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), 
पुणे यांची राहील. तसेच वितरीत करण्यात आलेले रुपये ४५.६६ कोटी (अक्षरी रुपये पंचेचाळीस 
कोटी सहासष्ट लक्ष फक्त) इतके अनुदान नमूद उदिष्टासाठी व उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत खर्च 
होईल याची नियंत्रक अधिकारी म्हणून व्यवस्थापकीय संचालक, (सारथी), पुणे तसेच आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची जबाबदारी राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी २०२३/प्र.क्र.९३/का.१४२५-अ8 


३. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या 
कंपनीसाठी उपरोक्त बाबींसाठी होणारा खर्च हा सन २०२४-२५ साठीच्या असलेल्या उपरोक्त 
लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दिनांक ०१ एप्रिळ,२०२४ 
मधील दिलेल्या सूचनेनुसार प्राप्त अनुदानाखाली खर्च करण्याची दक्षता सारथी पुणे यांनी घ्यावी. 

५. वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौसं क्र.अनौसं क्र.३६३/२०२४/व्यय-८, दिनांक 
०२.०७.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७०५१६१६४९००१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY JAGANNATH SAVANE 
Date: 2024.07.05 16:27:51 +05'30' 


(सं.ज.सवने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
3. मा.उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे सह सचिव. 
४.अध्यक्ष, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे-४११ 
६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
८. प्रधान महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी), पुणे-४११ ००१. 
qo. सह सचिव/उप सचिव (सर्वी नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
११.उप सचिव (व्यय ८), वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प (का.१४२४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
१५. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१६.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
१७. निवडनस्ती (का-१४२५-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


